मृद व जलसंधारण विभागाच्या 
आस्थापनेवरील कक्ष अधिकारी 
संवर्गातील १ पद अवर सचिव या 
संवर्गात श्रेणीउन्नत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्र. आस्थाप-११२४/प्र.क्र.१६५/जल-५ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : 03 ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा : शासन आदेशा सामान्य प्रशासन विभाग क्र.असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/ 
प्रञा-१ (का.१४), दि.२३/०७/२०२४ 
शासन निर्णय :- 
सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२३/०७/२०२४ च्या आदेशान्वये श्री. दत्तात्रय सर्जेराव 
शिंदे, कक्ष अधिकारी यांची पदोन्नती करण्यात आली असून पदोन्नतीनंतर या विभागात अवर सचिव पदावर 
पदस्थापना करण्यात आली आहे. श्री. दत्तात्रय सर्जराव शिंदे हे नियत वयोमानानुसार दि.३१/०७/२०२४ 
रोजी सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


२. या विभागात अवर सचिव संवर्गाचे पद रिक्‍त नसल्याने, श्री. दत्तात्रय सर्जेराव शिंदे यांना अवर 
सचिव पदावर पदस्थापना देण्याकरिता आणि या विभागात अवर सचिव पदावर कार्यरत असेपर्यंत त्यांना 
अवर सचिव पदाचे वेतन व भत्ते अदा करण्याकरिता ते धारण करीत असलेले वेतन मेंट्रिक्स एस-१ : 
वेतनस्तर ४७६००-१५११०० मधील कक्ष अधिकारी हे पद दि.२३/०७/२०२४ पासून श्रेणी उन्नत करुन, वेतन 
ASAT एस-२३ : वेतनस्तर ६७७००-२०८७०० मधीळ अवर सचिव पदात रुपांतरीत करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. श्री. दत्तात्रय सर्जराव शिंदे यांना दि.२३/०७/२०२४ (म.पू.) पासून अवर सचिव पदावर या विभागात 
रुजू करुन घेण्यांत येत आहे. श्री.शिंदे यांची अवर सचिव पदावरील नियुक्ती सामान्य प्रशासन विभागाच्या 
संदर्भाधिन आदेशातील अटी व शर्तीच्या अधीन राहील. श्रेणीउन्नत केलेले अवर सचिव पद श्री. दत्तात्रय 
सर्जेराव शिंदे सदर पदावर कार्यरत असेपर्यंतच म्हणजेच दि.३१/०७/२०२४ पर्यंत अस्तित्वात राहील. 
त्यानंतर ते पद मूळ कक्ष अधिकारी पदामध्ये रुपांतरित व श्रेणीअवनत होईल. 
४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारीक संदर्भ क्र.३५४/सेवा-९, दि.०२/०९/२०२४ अन्वये 
दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला 
असून त्याचा संकेताक २०२४१००३११०२००६७२६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


lly ig! id by RAVI SHIVAJI VHATKAR 
R AV | H | VA | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SOIL AND WATER 
CONSERVATION DEPARTMENT, 
.20=bei 1d 38f4447074d5 3ffd7 129d6c978023dfe76311c98a4ffd7de94 
47099७9, postalCod 2, ht 
rialNi ibe :85AD116139ECB1182DD7FBEF85E39485778BB2D61F5A53C9 
98FFD46129875C23, RAVI SHIVAJI VHATKAR 
2024.10.03 11:23:26 +05'31 
(र. शि. व्हटकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महालेखापाल-१(लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई, 
२. सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-११२४/प्र.क्र.१६५/जल-५ 


8. 
प्‌. 
६. 
9. 
८. 
g. 


उप सचिव (का.१४),सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व उप सचिव/अवर सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अवर सचिव (सेवा-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

अवर सचिव, जल-१४ (रोखशाखा), मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
श्री. दत्तात्रय सर्जेराव शिंदे, अवर सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व कक्ष अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१०. निवडनस्ती/वैयक्तिक नस्ती, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


9 


पृष्ठ २ पैकी २ 


